भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या 
कार्यकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) व गट -क पदे 
सरळसेवेने भरतांना महापरिक्षा पोर्टल पध्दतीत 
बदल करुन सुधारीत कार्यपध्दतीचा वापर 
करण्याबाबत. (OMR Vendor च्या पॅनेलच्या 
नियुक्तीबाबत) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), 
शासन निर्णय क्रमांक : मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातंस-०८८/२७/२०१६-॥३ IT(MH), 

दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१७ 

२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रानिम-१२१८/प्र.क्र.२७/१३-अ, 
दिनांक १४ मार्च,२०१८ 

३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रानिम-१२१६/प्र.क्र.६५/१३-अ, 
दिनांक १३जून,२०१८ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), शासन निर्णय क्रमांक : मातंस-२०२० 
/प्र.क्र.११/से-२/३९, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२० व समक्रमांकित शुध्दीपत्रक 
दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२०. 

५) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रानिम-१२२०/प्र.क्र.२१/१३-अ, 
दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२०. 

प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्याच्या शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रितत व गट-क पदे सरळसेवेने 
भरण्यासंदर्भात संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १९.९.२०१७ मधील तरतुदीनुसार सर्व विभागांना 
महापरीक्षा पोर्टलद्वारे परीक्षा राबविणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे संदर्भाधीन शासन 
परिपत्रक दिनांक १४ मार्च,२०१८ नुसार भूतपूर्व सेवा निवड मंडळाच्या कार्यकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट - क व गट- ब (अराजपत्रित) पदे सरळसेवेने भरताना “महापरीक्षा पोर्टलचा 
वापर करणे बंधनकारक करण्यात आला होता. त्यानुसार महापरिक्षा पोर्टलद्वारे गट क व गट ब 
(अराजपत्रित) पदांच्या परिक्षा ऑनळाईनपध्दतीने घेण्यात येत होत्या. तसेच भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड 
मंडळाच्या कार्यकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) व गट -क पदे 
सरळसेवेने भरतांना महापरिक्षा पोर्टल पध्दतीत बदल करुन सुधारीत कार्यपध्दतीचा वापर करण्याबाबत 
संदर्भाधीन शासन परिपत्रक दिनांक १७/०८/२०२० निर्गमित करण्यात आले आहे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. २०/०२/२०२० व संदर्भाधीन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक दि. १७/०८/२०२० मधील सूचनाच्या आधारे महाआयटीमार्फत OMR Vendordt निवड करुन 
Empanement करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९ 


शासन निर्णय :- 


महापरिक्षा पोर्टल अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पध्दतीत आवश्‍यक बदल करुन सुधारित परिक्षा 
पध्दतीनुसार सर्व्हीस प्रोव्हायडरची निवड करुन Empanel करण्याबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई (महाआयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्यानुसार, महाआयटी यांनी 
यासंदर्भात REP प्रसिध्द करुन निविदा प्रक्रियाद्वारे पात्र OMR Vendordl निवड करुन त्याची अंतिम यादी 
या विभागास सादर केली आहे. त्यानुसार पात्र OMR Vendorelt नावे खालीलप्रमाणे आहे. 


१. मेसर्स sues लिमिटेड ( M/s Aptech Limited) 


२. मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलोजी प्रायव्हेट लिमिटेड ( M/s GA Software Technologies Pvt 
Ltd.) 
3. मेसर्स जींजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड (M/s. Ginger Webs Pvt Ltd.) 


४. मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलोजी प्रायव्हेट लिमिटेड ( M/s. META-i Technologies Pvt Ltd.) 


2. उच्च स्तरीय समितीच्या दिनांक २४/१२/२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत वरील चार कंपन्यांना पाच 
वर्षाकरिता मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय कार्यालयातील गट-ब 
(अराजपत्रित) व गट-क पदभरतीबाबतची सुधारित परिक्षा पध्दती राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. त्यासाठी सर्व कंपन्यासाठी खालीलप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. 


सेवा 


मूळ शुल्क(रुपये) 


जी.एस.टी.(रुपये) 


एकूण शुल्क(रुपये) 


ae |] 


प्रती परिक्षार्थी नोंदणी शुल्क 


१७८.०० 


३२.०४. 


२१०.०४ 


३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय कार्यालयांनी सुधारीत परिक्षा 
पध्दतीनुसार गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क पदभरतीबाबतची कार्यवाही शासनाने पॅनेलवर नियुक्‍त केलेल्या 
वरील कंपन्याकडून करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात उपरोक्‍त नमुद दरानुसार तसेच सुधारित परिक्षा 
पध्दतीनुसार पदभरती राबविण्याच्या अनुषंगाने त्यांची कार्यकक्षा व कार्यपध्दतीबाबतचे आवश्‍यक आदेशा 
सामान्य प्रशासन विभागाकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


४. सुधारित परिक्षा पध्दतीनुसार शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याची सर्व 
जबाबदारी सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाची राहिल. 

4, वरील आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०१२११६४४४५०९११ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 
१. मा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


. राज्यपाल यांचे सचिव. 


Digitally signed by Swati ४ Mhase Patil 
DN: c=IN, o=Governmet 


Swati Y Mhase Patil 2 


serialNumber=6d0daab2ec5c2559c290466c40a15181b5998842d90fd3 1¢81897a 
6१8070 il 


IN, 


49a, 


cn=Swati Y Mhase Pati 
Date: 2021.01.22 10:58:53 +05'30° 


(स्वाती म्हसे-पाटील ) भा.प्र.से. 


सह सचिव (मात) 


» महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस-२०२०/प्र.क्र.११/से-२/३९ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान) यांचे खाजगी सचिव. 

५. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

७. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विशेष सचिव/सचिव. 

८. प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

९. प्रधान सचिव विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१०. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

११. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ कार्पोरेशन लि. मुंबई. 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व महानगरपालिका आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हा परिषद/ सर्व नगर पालिका यांचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१४. वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मंबई-२३२. 

१५. महालेखापाल १/२ लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१६. महालेखापाल १/२ लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१७. महालेखापाल, (वाणिज्यिक लेखा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. मुख्य परिचालन अधिकारी, महा ऑन लीईन, लिमीटेड, मुंबई. 

२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

२२. मुख्य परिचालन अधिकारी, मेसर्स see लिमिटेड ( M/s Aptech Limited) 

२३. मुख्य परिचालन अधिकारी, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलोजी प्रायव्हेट लिमिटेड ( M/s GA 


es 


Software Technologies Pvt Ltd.) 
२४. मुख्य परिचालन अधिकारी, मेसर्स जींजर वेब प्रायव्हेट लिमिटेड ( M/s. Ginger Webs Pvt Ltd.) 
२५. मुख्य परिचाळन अधिकारी, मेसर्स मेटा-आय टेकक्‍्नॉलोजी प्रायव्हेट लिमिटेड ( M/s. META-I 
Technologies Pvt Ltd.) 
२६. निवड नस्ती (सेक्ठान-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


